दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ (The Rights of 

Persons With Disabilities Act, २०१६) मधील 

तरतुदींच्या अनुषंगाने राज्यातील महानगरपालिका 

आस्थापनेवरील गट-अ ते गट-ड संवर्गातीतील पदे 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३३/नवि-२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक:- १६ एप्रिल, २०२१ 


संदर्भ:- १) केंद्र शासनाचा दिव्यांग हक्क अधिनियम, २०१६. 
२) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि. ४.०१.२०२१ ची 
अधिसूचना. 
3) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. दिव्यांग -२०१९/प्र.क्र.२५१/ 
दि.क्र.२, दि. २.०२.२०२१. 
४) मा.उच्च न्यायालयाचे जनहित याचिका (स्टॅम्प) क्र.५८/२०२१ च्या अनुषंगाने दि.२८.०१.२०२१ 
रोजीचे आदेश. 


प्रस्तावना:- 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम 33 नुसार दिव्यांगांसाठी शासन सेवेतील 
पदांची पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसुचनेन्वये 
दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करून सदर यादी केंद्र शासनाच्या 
www.disabilityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर Policy/Acts/Rules- Notification येथे List of Post 


Identification suitable for Persons with Benchmark Disabilities notified on 08.09.2029 या 
शिर्षकाखाली प्रसिद्ध केली आहे. उपरोक्त संदर्भीय दि.०२.०२.२०२१ च्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागाच्या झासन निर्णयान्वये राज्य शासनाच्या अधिनस्त कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगांसाठी 
सुनिश्चित करण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार नगर विकास विभागाच्या 
अधिनस्त राज्यातील महानगरपालिकांच्या आस्थापनेवरील पदांचे सुनिश्चितीकरण करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दि.४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेतील दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित 
केलेल्या गट-अ ते गट-ड संवर्गाकरीता प्रसिद्ध केलेल्या यादीनुसार नगर विकास विभागाच्या 
अधिपत्याखालील महानगरपालिकांच्या आस्थापनेवरील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदांसाठी सोबतच्या 
परिशिष्ट-“अ” मधील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे दिव्यांगांसाठी पदे सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.३३/नवि-२८ 


२. 


सदर शासन निर्णय केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 


दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि.०२.०२.२०२१ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सुचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०४१६१४४७२००५२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


बि Digitally signed by Navnath Ravaji Wath 
DN: CN = Navnath Ravaji Wath, C = IN, 5 
N av Nn at h R aval | = Maharashtra, O = Government Of 


Maharashtra, OU = Urban Development 
W at h Department 
Date: 2021.04.16 14:56:16 +05'30' 


(नवनाथ रा. वाठ) 
शासनाचे अवर सचिव 


१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-३२. 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अतिरिक्‍त मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३) मा.उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४) मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई-३२. 

५) मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 
) 
) 
) 


६) मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७) प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९) सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१०) सर्व आयुक्‍त महानगरपालिका. 

११) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 

१२) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), नागपूर. 

१३) महालेखाकार (स्थानिक संस्था) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) 
) 
) 


१४) महालेखाकार (स्थानिक संस्था) महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१५) संचालक तथा मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, म.रा. कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१६) सर्व सहमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा (कोकण/रत्नागिरी/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/ 
अमरावती). 

१७) सर्व सह/उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१८) निवड नस्ती (नवि-२८). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक.- दिव्यांग-२०२९/प्र.क्र.३३/नवि-२८, दि. १६ एप्रिळ, 2022 सोबतचे सहपत्र 


शारीरिक पात्रता 
(३) 


S, ST, W, BN, RW, 
SE, H, C 


अतिरिक्‍त आयुक्‍त 


S, ST, W, BN, RW, 


उप आयुक्‍त 
SE, H, C 


S, ST, W, BN, RW, 


सहाय्यक आयुक्‍्त/ 
SE, H, C 


प्रभाग अधिकारी 


S, ST, W, RW, SE, 
C, MF 


S, ST, RW, H,C, 
MF 


परिशिष्ट-अ 
दिव्यांग प्रव 
(४) 


a) B, LV 

b) D, HH 

c) OA, BA, OL, BL, OAL, CP, 
LC, Dw, AAV, MDy 

d) MI 

e) MD involving (a) to (d) above 

a) B, LV 

b) D, HH 


c) OA, BA, OL, BL, OAL, CP, LC, 


Dw, AAV, MDy 
d) MI 
e) MD involving (a) to (d) above 
a) B, LV 
b) D, HH 


c) OA, BA, OL, BL, OAL, CP, LC, 


Dw, AAV, MDy 

d) MI 

e) MD involving (a) to (d) above 

a) B, LV 

b) D, HH 

c) OA, BA, OL, BL, OAL, BLOA, 
CP, LC, Dw, AAV, MDy 

d) MI 

e) MD involving (a) to (d) above 

a) B, LV 

b) D, HH 

c) OA, BA, OL, BL, OAL, BLOA, 
CP, LC, Dw, AAV, MDy 

d) MI 

e) MD involving (a) to (d) above 

a) B, LV 

b) HH 

c) OL, OA, BA, BL, OAL, BLOA, 
BLA, CP, LC, Dw, AAV 

d) SLD 


प्रमुख म्हणून 
काम पाहणे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमामध्ये 
विहित केलेली कर्तव्ये पार पाडणे. 


महानगरपालिकेच्या विविध विभागांचे प्रमुख म्हणून 
काम पाहणे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमामध्ये 
विहित केलेली कर्तव्ये पार पाडणे. 


महानगरपालिकेच्या प्रभाग काय प्रमुख तसेच 
विभाग प्रमुख यांचे सहाय्यक म्हणून काम पाहणे, 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमामध्ये fated 
केलेली कर्तव्ये पार पाडणे. 


महानगरपालिकेच्या विविध Tar 
दिलेली प्रशासकीय कामांची जबाबदारी पार पाडणे. 
महानगरपालिकेच्या कार्यनियमावलीनुसार कामे करणे. 


aq राज्य शिष्टाचार 
संबंधित कामे सांभाळणे. महानगरपालिकेच्या 


कार्यनियमावलीनुसार कामे करणे. 


महानगरपालिकेचे विधिविषयक काम करणे. 
महानगरपालिकेचे न्यायालयीन कामकाज हाताळणे, 
महानगरपालिकेच्या इतर विभागांना विधिविषयक सल्ले 


साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह Wel धरण्यात येईल. 


उमेदवार योग्य 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


उमेदवार योग्य 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


उमेदवार योग्य 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


उमेदवार योग्य 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED:S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending, L=Lifting, KC=Kneeling & Crouching, JU=Jumping, CRL= Crawling, 
CL=Climbing, PP= Pulling & Pushing, MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication 


CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One 
Leg, BLOA=Both leg & one arm, BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, MDy=Muscular Dystrophy, ASD= Autism 
Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities 


pe) MD involving (a) to (A) above 


S, ST, RW, H,C, 
MF 


सहाय्यक/कनिष्ठ 
बिधि अधिकारी 


अधिक्षक/वस्‌ 
अधिकारी 


लिपिक-टंकलेखक | $, ST, W, BN, RW, 
SE, H, C, MF 
S, ST, W, BN, L, KC, 
PP, MF, RW, SE, C 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED:S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending, L=Lifting, KC=Kneeling & Crouching, JU=Jumping, CRL= Crawling, 
CL=Climbing, PP= Pulling & Pushing, MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication 


S, ST, W, RW, H, C, 
MF 


b) HH 

c) OL, OA, BA, BL, OAL, BLOA, 
BLA, CP, LC, Dw, AAV 

d) SLD 

e) MD involving (a) to (d) above 

a) B, LV 

b) HH 

c) OL, OA, BA, BL, OAL, BLOA, 
BLA, CP, LC, Dw, AAV 

d) SLD 

e) MD involving (a) to (d) above 

a) B, LV 

b) D, HH 


c) OA, BA, OL, BL, OAL, CP, LC, 


Dw, AAV 
d) MI, SLD 
e) MD involving (a) to (d) above 
a) B, LV 
b) D, HH 


c) OA, OL, BA, BL, OAL, CP, LC, 


Dw, AAV 
d) ASD (M), SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) above 
a) B, LV 
b) D, HH 


c) OA, BA, OL, BL, OAL, CP, LC, 


Dw, AAV, MDy 
d) ASD (M, MoD), ID, SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) above 
a) B, LV 
b) D, HH 
c) OA, OL, OAL, CP, LC, Dw, 
AAV 
d) MI 
e) MD involving (a) to (d) above 


देणे, महानगरपालिकेच्या कायं 
करणे. 


महानगरपालिकेच्या विविध वि 
यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे, 
कार्यनियमावलीनुसार कामे करणे. 


महानगरपालिकेच्या 


महानगरपालिकानिहाय लिपिक 
पार पाडणे, महानगरपालिकेच्या कार्यनियमावलीनुसार 
कामे करणे. 


टपाल, नस्त्या एका 
ठिकाणाहून/टेबलवरून दुसरीकडे नेणे, वरिष्ठांनी 
वेळोवेळी सुचित केलेली कामे करणे. 


उमेदवार योग्य सॉफ्टवेअर 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह Wel धरण्यात येईल. 


साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


उमेदवार योग्य 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


उमेदवार योग्य 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One 
Leg, BLOA=Both leg & one arm, BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, MDy=Muscular Dystrophy, ASD= Autism 
Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities 


शारीरिक पात्रता 
(३) 


S, ST, W, L, MF, 
RW, SE, H, C 


S, ST, W, L, MF, 
RW, SE, H, C 


S, ST, W, L, MF 
RW, SE, H, C 


S, ST, W, BN, L, 
KC, PP, MF, RW, 
SE, H 


S, ST, W, BN, L, 
KC, PP, MF, RW, 
SE, H 


S, ST, W, BN, MF, 
RW, SE, H, C 


b) D, HH 


c) OA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, 


AAV 
d) MI, SLD 
e) MD involving (a) to (d) above 
a) B, LV 
b) D, HH 


c) OA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, 


AAV 
d) MI, SLD 
e) MD involving (a) to (d) above 
a) B, LV 
b) D, HH 


c) OA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, 


AAV 
d) MI, SLD 
e) MD involving (a) to (d) above 
a) LV 
b) D, HH 
c) OA, BA, BL, OL, Dw, AAV 
d) SLD, MI, ASD (M) 
e)MD Involving (a) to (d) above 


a) LV 

b) D, HH 

c) OA, BA, BL, OL, Dw, AAV 
d) SLD, MI, ASD (M) 

e)MD Involving (a) to (d) above 


a) LV 
b) D, HH 
c) OA, BA, OL, BL, Dw, AAV 


सदर पदांची जबाबदारी व कर्तव्ये 


जडग्रह संग्रह संबंधी कामे पाहणे, नकाशे काढणे, नकाशे 
रंगविणे, नकाशांचे आरेखन करणे, प्लॅन तयार करणे, 
झोन तयार करणे तसेच प्राप्त विकास 
परवानगी/बांधकाम परवानगी बाबतचे प्रस्ताबांवर 
अभिप्राय प्रस्तावित करणे. महानगरपालिकेच्या 
कार्यनियमावलीनुसार कामे करणे. 

जडग्रह संग्रह संबंधी कामे पाहणे, नकाशे काढणे, नकाशे 
रंगविणे, नकाशांचे आरेखन करणे, प्लॅन तयार करणे, 
झोन तयार करणे तसेच प्राप्त विकास 
परवानगी/बांधकाम परवानगी बाबतचे प्रस्तावांवर 
अभिप्राय प्रस्तावित करणे. महानगरपालिकेच्या 
कार्यनियमावलीनुसार कामे करणे. 


उमेदवार योग्य सॉफ्टवेअर 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह Wel धरण्यात येईल. 


उमेदवार योग्य 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


उमेदवार योग्य 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


म पालिव प्थापत्यविषयीची कामे करणे, | उमेदवार योग्य सॉफ्टवेअर 
कार्यरत क्षेत्रात विकास कामांतर्गत सर्वेक्षण करणे तसेच | साधने आणि उपकरणे यांच्या 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED:S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending, L=Lifting, KC=Kneeling & Crouching, JU=Jumping, CRL= Crawling, 
CL=Climbing, PP= Pulling & Pushing, MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication 


CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One 
Leg, BLOA=Both leg & one arm, BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, MDy=Muscular Dystrophy, ASD= Autism 
Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities 


कनिष्ठ अभियंता 
(विद्युत) 


कनिष्ठ अभियंता 
(यांत्रिकी) 


शाखा  अभियंता/ 
सहाय्यक अभियंता 
(स्थापत्य) 


शाखा अभियंता/ 
सहाय्यक अभियंता 
(विद्युत) 


S, ST, W, BN, KC, 
PP, MF, RW, SE, C 


S, ST, W, BN, KC, 
MF, RW, SE, H, C 


S, ST, W, BN, MF, 
RW, SE, H, C 


S, ST, W, BN, KC, 
PP, MF, RW, SE, C 


d) SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) 
above 


a) D, HH 

b) OL, LC, Dw, AAV 

c) SLD, MI 

d) MD involving (a) to (c) 
above 


a) LV 

b) D, HH 

c) OA, BA, OL, LC, Dw, AAV 
d) ASD (M), SLD, MI 

e) MD involving (a) to (d) above 


a) LV 

b) D, HH 

c) OA, BA, OL, BL, Dw, AAV 
d) SLD, MI 

e) MD involving (a) to (d) above 


a) D, HH 

b) OL, LC, Dw, AAV 

c) SLD, MI 

d) MD involving (a) to (c) above 


प्रकल्प अहवाल तयार करणे, प्रकल्पाचे बांधकाम 
संकल्प चित्रानुसार होत आहे किंवा नाही याचे देखरेख व 
नियंत्रण, कामांचा दर्जा तपासणे. महानगरपालिकेच्या 
कार्यनियमावलीनुसार कामे करणे. 


कार्यरत क्षेत्रात विकास कामांतर्गत सर्वेक्षण करणे तसेच 
प्रकल्प अहवाल तयार करणे, प्रकल्पाचे संकल्प 
चित्रानासार होत आहे किंवा नाही याचे देखरेख व 
नियंत्रण, कामांचा दर्जा तपासणे. महानगरपालिकेच्या 
कार्यनियमावलीनुसार कामे करणे. 


U (> U 
कार्यरत क्षेत्रात विकास कामांतर्गत सवेक्षण करणे तसेच 
प्रकल्प अहवाल तयार करणे, प्रकल्पाचे संकल्प 
चित्रानासार होत आहे किंवा नाही याचे देखरेख व 
नियंत्रण, कामांचा दर्जा तपासणे. महानगरपालिकेच्या 
कार्यनियमावलीनुसार कामे करणे. 


कार्यरत क्षेत्रात विकास कामांतर्गत सवेक्षण करणे तसेच 
प्रकल्प अहवाल तयार करणे, प्रकल्पाचे बांधकाम 
संकल्प चित्रानुसार होत आहे किंबा नाही याचे देखरेख व 
नियंत्रण, कामांचा दर्जा तपासणे. महानगरपालिकेच्या 
कार्यनियमावलीनुसार कामे करणे. 

कामे, क्षेत्रात बिकास 
कामांतर्गत सर्वेक्षण करणे तसेच प्रकल्प अहवाल तयार 
करणे, प्रकल्प संकल्प चित्रानुसार होत आहे किंबा नाही 
याचे देखरेख व नियंत्रण, कामांचा दर्जा तपासणे. 
महापालिकेच्या कार्यनियमावलीनुसार कामे करणे. 


सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात य 


उमेदवार योग्य 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


उमेदवार योग्य सॉफ्टवेअर 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED:S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending, L=Lifting, KC=Kneeling & Crouching, JU=Jumping, CRL= Crawling, 
CL=Climbing, PP= Pulling & Pushing, MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication 


CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One 
Leg, BLOA=Both leg & one arm, BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, MDy=Muscular Dystrophy, ASD= Autism 
Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities 


अभियंता/ | S. ST, W, BN, KC, 
MF, RW, SE, H, C 


शाखा 
सहाय्यक अभियंता 
(यांत्रिकी) 


S, ST, W, BN, MF, 
RW, SE, H, C 


उप अभियंता 
(स्थापत्य) 


S, ST, W, BN, KC, 
PP, MF, RW, SE, C 


उप अभियंता 
(विद्युत) 


S, ST, W, BN, KC, 
MF, RW, SE, H, C 


उप अभियंता 
(यांत्रिकी) 


S, ST, W, BN, MF, 
RW, SE, C 


अभियंता 
(स्थापत्य) 


७) D, HH 

c) OA, BA, OL, LC, Dw, AAV 
d) ASD (M), SLD, MI 

e) MD involving (a) to (d) above 


a) LV 

b) D, HH 

c) OA, BA, OL, BL, Dw, AAV 
d) SLD, MI 

e) MD involving (a) to (d) above 


a) D, HH 

b) OL, LC, Dw, AAV 

c) SLD, MI 

d) MD involving (a) to (c) above 


a) LV 

b) D, HH 

c) OA, BA, OL, LC, Dw, AAV 
d) ASD (M), SLD, MI 

e) MD involving (a) to (d) above 


a) D, HH 

b) OA, OL, CP, LC, Dw, AAV 
c) SLD, MI 

d) MD involving (a) to (c) above 


कार्यरत क्षेत्रात विकास कामांतर्गत सवेक्षण करणे तसेच 
प्रकल्प अहवाल तयार करणे, प्रकल्पाचे संकल्प 
चित्रानासार होत आहे feat नाही याचे देखरेख व 
नियंत्रण, कामांचा दर्जा तपासणे. महानगरपालिकेच्या 
कार्यनियमावलीनुसार कामे करणे. 


कार्यरत क्षेत्रात विकास कामांतर्गत सर्वेक्षण करणे तसेच 
प्रकल्प अहवाल तयार करणे, प्रकल्पाचे बांधकाम 
संकल्प चित्रानुसार होत आहे किंवा नाही याचे देखरेख व 
नियंत्रण, कामांचा दर्जा तपासणे. महानगरपालिकेच्या 
कार्यनियमावलीनुसार कामे करणे. 


कार्यरत क्षेत्रात विकास कामांतर्गत सर्वेक्षण करणे तसेच 
प्रकल्प अहवाल तयार करणे, प्रकल्पाचे संकल्प 
चित्रानुसार होत आहे किंबा नाही याचे देखरेख व 
नियंत्रण, कामांचा दर्जा तपासणे. महानगरपालिकेच्या 
कार्यनियमावलीनुसार कामे करणे. 


कार्यरत क्षेत्रात विकास कामांतर्गत सर्वेक्षण करणे तसेच 
प्रकल्प अहवाल तयार करणे, प्रकल्पाचे संकल्प 
चित्रानुसार होत आहे किंबा नाही याचे देखरेख व 
नियंत्रण, कामांचा दर्जा तपासणे. महानगरपालिकेच्या 
कार्यनियमावलीनुसार कामे करणे. 

स्थापत्य विभागाच्या संबोधत 
शाखेचे प्रमुख म्हणून काम पाहणे, विकास कामांतर्गत 
होणऱ्या कामांची, उभारणी, चाचणी देखभाल यांची 


उमेदवार योग्य सॉफ्टवेअर 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


उमेदवार योग्य सॉफ्टवेअर 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्म धरण्यात येईल. 


उमेदवार योग्य सॉफ्टवेअर 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


उमेदवार योग्य सॉफ्टवेअर 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह Wel धरण्यात येईल. 


साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED:S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending, L=Lifting, KC=Kneeling & Crouching, JU=Jumping, CRL= Crawling, 
CL=Climbing, PP= Pulling & Pushing, MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication 


CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One 
Leg, BLOA=Both leg & one arm, BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, MDy=Muscular Dystrophy, ASD= Autism 
Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities 


KC, PP, MF, RW, 
SE, C 


S, ST, W, BN, MF, 
RW, SE, C 


अतिरिक्‍त 
अभियंता 


शहर | S, ST, W, BN, MF, 
RW, SE, C 


शहर अभियंता S, ST, W, BN, MF, 


S, W, MF, RW, SE, 
H,C 


b) OA, OL, BL, OAL, CP, LC, 
Dw, AAV 

c) SLD, MI 

d) MD involving (a) to (c) above 


a) D, HH 

b) OA, OL, CP, LC, Dw, AAV 

c) SLD, MI 

d) MD involving (a) to (c) above 


a) D, HH 

b) OA, OL, CP, LC, Dw, AAV 
c) SLD, MI 

d) MD Involving (a) to (c) above 


a) D, HH 

b) OA, OL, LC, Dw, AAV 

c) SLD, MI 

d) MD Involving (a) to (c) above 
a) LV 

b) HH 

c) OA, OL, BL, CP, LC, Dw, 


सदर पदांची जबाबदारी व कर्तव्ये 


कनिष्ठठ शाखा/सहाय्यकझ व उप 
कामकाजांवर नियंत्रण ठेवणे. 


महानगरपालिकेच्या विद्युत विभागाच्या Sarat शाखेचे 
प्रमुख म्हणून काम पाहणे, विकास कामांतर्गत होणऱ्या 
कामांची, उभारणी, चाचणी देखभाल यांची जबाबदारी, 
कनिष्ठ, शाखा/सहाय्यक व उप अभियंत्यांच्या 
कामकाजांवर नियंत्रण ठेवणे. महानगरपालिकेच्या 
कार्यनियमावलीनुसार कामे करणे. 
महानगरपालिकेच्या यां विभागाच्या संबंधित 
शाखेचे प्रमुख म्हणून काम पाहणे, विकास कामांतर्गत 
होणऱ्या कामांची, उभारणी, चाचणी देखभाल यांची 
जबाबदारी, कनिष्ठ, शाखा/सहाय्यक वब उप 
अभियंत्यांच्या कामकाजांवर नियंत्रण ठेवणे. 
महानगरपालिकेच्या कार्यनियमाबलीनुसार कामे करणे. 
महानगरपालिकेच्या अभियांत्रिको विभागाच्या संबंधित 
शाखांचे प्रमुख म्हणून काम पाहणे, विकास कामांतर्गत 
होणऱ्या कामांची, उभारणी, चाचणी देखभाल यांची 
जबाबदारी, कार्यकारी ब उप अभियंत्यांच्या 
कामकाजांवर नियंत्रण, शहर अभियंत्यांच्या 
अनुपस्थितीत त्यांचे कामकाज पाहणे. 
महानगरपालिकेच्या कार्यनियमाबलीनुसार कामे करणे. 
महानगरपालिकेच्या अभियां विभागाचा प्रमुख 
म्हणून काम पाहणे. महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमामध्ये विहित केलेली कर्तव्ये पार पाडणे. 


महानगरपालिकेस प्राप्त होणाऱ्या विविध रकमां 
कोषागारात भरणा करणे, डे-बुक/कॅश बुक अद्ययावत 


उमेदवार योग्य सॉफ्टवेअर 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


उमेदवार योग्य सॉफ्टवेअर 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


उमेदवार योग्य सॉफ्टवेअर 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह Wel धरण्यात येईल. 


उमेदवार योग्य dt सॉफ्टवेअर 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 
उमेदवार योग्य ती सॉफ्टवेअर 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED:S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending, L=Lifting, KC=Kneeling & Crouching, JU=Jumping, CRL= Crawling, 
CL=Climbing, PP= Pulling & Pushing, MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication 


CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One 
Leg, BLOA=Both leg & one arm, BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, MDy=Muscular Dystrophy, ASD= Autism 
Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities 


भांडारपाल/भांडार 
सहाय्यक 


ग्रंथपाल/सहाय्यक 
ग्रंथपाल 


लेखा परीक्षक 


लेखापाल/लेखा 
परीक्षक 


उप मुख्य 
वित्त लेखाधिकारी/ 
उप मुख्य लेखा 


S, ST, KC, RW, SE, 
H,C, MF 


S, ST, W, BN, SE, C, 
MF 


S, ST, 
C 


S, ST, 
C 


S, ST, 
C 


S, BN, MF, RW, 
SE, C 


MF, RW, SE, 


MF, RW, SE, 


MF, RW, SE, 


AAV 

d) ASD (M), SLD, MI 

e) MD involving (a) to (6) above 

a) D, HH 

b) OA,BA, OL, BL, OAL, 

BLA, BLOA, CP, LC, 

Dw, AAV 

c) ASD (M), SLD, MI 

d) MD Involving (a) to (c) 

above 

a) LV 

b) D, HH 

c) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, 
LC, Dw, AAV, MDy 

d) ASD (M), SLD, MI 

e) MD involving (a) to (d) above 

a) B, LV 

b) D, HH 

c) OA, OL, BA, BL, OAL, CP, 
LC, Dw, AAV 

d) ASD (M), SLD, MI 

e) MD involving (a) to (6) above 

a) B, LV 

b) D, HH 

c) OA, OL, BA, BL, OAL, 
CP, LC, Dw, AAV 

d) ASD (M), SLD, MI 

e) MD involving (a) to (d) above 

a) B, LV 

b) D, HH 

c) OA, OL, BA, BL, OAL, 
CP, LC, Dw, AAV 

d) ASD (M), SLD, MI 

e) MD involving (a) to (d) above 

a) B, LV 

b) D, HH 

c) OA, OL, BL, OAL, BLOA, 
BLA, LC, Dw, AAV 


सदर पदांची जबाबदारी व कर्तव्ये 9 


बाप कामे करणे. | सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात ये 
महानगरपालिकेच्या कार्यनियमाबलीनुसार कामे करणे 


महानगरपालिकेच्या 


वब इतर आवश्यक 


बाबींची नोंद ठेवणे, साहित्यांची मागणी आणि पुरवठा 


यांवर नियंत्रण ठेवणे. 


कार्यनियमावलीनुसार कामे करणे. 


महानगरपालिकेच्या 


बतंमानपत्रे, मासिके 
तसेच इतर लिखित साहित्य यांची नोंद ठेवणे आणि 
पुरवठा यांवर नियंत्रण ठेवणे. 
कार्यनियमावलीनुसार कामे करणे. 


महानगरपालिकेच्या 


महानगरपालिकानिहाय 
लेखाविषयक तसेच लेखापरिक्षणाविषयक कामे करणे 
महानगरपालिकेच्या कार्यनियमावलीनुसार कामे करणे. 


उमेदवार योग्य सॉफ्टवेअर 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह Wel धरण्यात येईल. 


उमेदवार योग्य सॉफ्टवेअर 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED:S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending, L=Lifting, KC=Kneeling & Crouching, JU=Jumping, CRL= Crawling, 
CL=Climbing, PP= Pulling & Pushing, MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication 


CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One 
Leg, BLOA=Both leg & one arm, BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, MDy=Muscular Dystrophy, ASD= Autism 
Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities 


मुख्य लेखा व वित्त | S. BN, MF, RW 
अधिकारी/मुख्य a 
लेखा परीक्षक 


S, ST, W, BN, RW, 
SE, H, C 


S, ST, W, BN, RW, 
SE, H, C 


उप कर निर्धारक व 
संकलक/सहाय्यक 
कर funn व 
संकलक 
S, ST, W, MF, RW, 
SE, C 


S, ST, W, MF, RW, 


उप मुख्य स्वच्छता 
SE, C 


अधिकारी 


S, ST, W, MF, RW, 
SE, C 


b) D, HH 

c) OA, OL, BL, OAL, BLOA, 
BLA, LC, Dw, AAV 

d) MD involving (a) to (c) above 


a) B, LV 

b) D, HH 

c) OA, BA, OL, BL, OAL, CP, 
LC, Dw, AAV, MDy 

d) MI 

e) MD involving (a) to (d) above 

a) B, LV 

b) D, HH 

c) OA, BA, OL, BL, OAL, CP, 
LC, Dw, AAV, MDy 

d) MI 

e) MD involving (a) to (d) above 

a) LV 

b) D, HH 

c) OA, BA, OL, 

BL,CP,LC,Dw,AAV 

d) ASD (M), SLD 

e) MD involving (a) to (d) 

above 

a) LV 

b) D, HH 

c) OA, BA, OL, BL, CP, LC, 
Dw, AAV 

d) ASD (M), SLD 

e) MD involving (a) to (6) above 

a) LV 

b) D, HH 

c) OA, BA, OL, BL, CP, LC, 
Dw, AAV 

d) ASD (M), SLD 

e) MD involving (a) to (6) above 


प्रमुख म्हणून काम पाहणे, महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमामध्ये विहित केलेली कर्तव्ये पार पाडणे. 


महानगरपालिकेचे कर FUR ब संकलनाचे काम 
पाहणे. 


महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये साफसफाईंच्या कामांवर 
नियंत्रण ठेवणे, विविध सफाई अभियान आयोजित 


करणे, सफाई अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवणे. 
महानगरपालिकेच्या कार्यनियमावलीनुसार कामे करणे. 


महानगरपालिका 

नियंत्रण ठेवणे, स्वच्छता निरीक्षक ब सफाई कामगार 
यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे. महानगरपालिकेच्या 
कार्यनियमावलीनुसार कामे करणे. 


साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्म धरण्यात येईल. 


उमेदवार योग्य 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


उमेदवार योग्य 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED:S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending, L=Lifting, KC=Kneeling & Crouching, JU=Jumping, CRL= Crawling, 
CL=Climbing, PP= Pulling & Pushing, MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication 


CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One 
Leg, BLOA=Both leg & one arm, BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, MDy=Muscular Dystrophy, ASD= Autism 
Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities 


S, ST, ७, BN, RW, उमेदवार योग्य 
नी र 2०५. ल. ळ.1.0.5७%, aay | घेणे, कामांवर सनियंत्रण ठेवणे, विविध सफाई | साधने आणि उपकरणे यांच्या 
त) ASD (M), SLD, शा अभियांनामध्ये सामील होणे. त्यांची अंमलबजावणी | सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 
९) MD Involving (a) tod) above | करणे. महानगरपालिकेच्या कार्यनियमावलीनुसार कामे 
करणे. 
सफाई  कामगार/ |S, 57, ७, BN, २७, | a)B,LV i उमेदवार योग्य तो सॉफ्टवेअर 
मजूर/माळी/ BE) क 2 2६६ OL. OAL. cp. Le. | करणे, उद्यानांची देखभाल, ड्रेनेजची व्यवस्था ठेवणे, | साधने आणि उपकरणे यांच्या 
बहुउद्देशीय कर्मचारी/ DW AAV | स्वच्छतागृह साफ ठेवणे इत्यादी कामे करणे. | सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


SAIS कावा d) ASD (M), ID, SLD, MI महानगरपालिकेच्या कार्यनियमावलीनुसार कामे करणे. 
मुकादम/हेड माळी e) MD involving (a) to (१) above 


S,ST, ७, MF, SE, प, | a) B, LV : i उमेदवार योग्य 
. : 111), साधने आणि उपकरणे यांच्या 
व) MD involving (a) to (८) above सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 

ल. (स ती महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाचे प्रमुख म्हणून | उमेदवार योग्य 
सा 2 ॥ पत (a) to(b) above काम पाहणे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमामध्ये | साधने आणि उपकरणे यांच्या 
विहित केलेली कर्तव्ये पार पाडणे. सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 

सहाय्यक आरोग्य | 8, 5, ७, छाप, MP, | a) OA, OL,BL, LC,Dw, 889  । महानगरपालिकेच्या र उमेदवार योग्य 
अधिकारी Gree . arse (a) to ७) above | रुग्णांच्या उपचाराशी संबंधित कामकाज पाहणे. साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 

वैद्यकोय अधिकारी/ | S,ST,W,BN,MF, | a) OA, OL,BL, महानगरपालिकेच्या र उमेदवार योग्य 
अपघात  वैद्यकोय | RW. SE. HC त रुग्णांच्या उपचाराशी संबंधित कामकाज पाहणे. साधने आणि उपकरणे यांच्या 


अधिकारी ७) SLD 
/निवासी c) MD involving सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 
aan अधिकारी/ (a) to (b) above 


५१ | पशुधन विकास S. ल RW, SE, | a) D, HH म पालिकेची पशुविषयक सर्व कामकाज पाहणे ब | उमेदवार योग्य ती सॉफ्टवेअर 
अधिकारी/पशु ह A ee a शो त्यावर नियंत्रण ठेवणे. साधने आणि उपकरणे यांच्या 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED:S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending, L=Lifting, KC=Kneeling & Crouching, JU=Jumping, CRL= Crawling, 
CL=Climbing, PP= Pulling & Pushing, MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication 


CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One 
Leg, BLOA=Both leg & one arm, BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, MDy=Muscular Dystrophy, ASD= Autism 
Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities 


शारीरिक पात्रता 
(३) 


अधिकारी/पशु शल्य 
चिकित्सक 
समाजसेबक/समुह 
संघटक 


S, ST, RW, H, C, 
MF 


अधिकारी, c 
सांख्यिको सहाय्यक 


S, ST, W, BN, MF, 
RW, SE, H, C 


आरोग्य सहाय्यक 


S, ST, W, MF, RW, 
SE, H 


ळ क्षक/ 
मलेरिया निरीक्षक/ 
बहुउद्देशीय आरोग्य 
कर्मचारी 


S, ST, W, MF, RW, 
SE, प, C 


क्ष-किरण तंत्रज्ञ 


5, W, MF, RW, SE, 


d) MD involving (a) to (c) above 


a) B, LV 

b) HH 

c) OA,BA, OL, CP, LC, Dw, AAV 
d) SLD, MI 

e) MD Involving (a) to (d) above 


a) B, LV 
b) D, HH 
c) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, 
LC, Dw, AAV 
d) ASD (M), MI 
e) MD involving (a) to (d) above 
a) D, HH 
b) OA, OL, BL, CP, LC, Dw, 
AAV 
(Non-surgical jobs) 
c) SLD 
d) MD Involving (a) to (c) above 
a) LV 
b) D, HH 
c) OA, BA, OL, CP, LC, Dw, AAV 
d) SLD 
e) MD involving (a) to (d) above 


a) Lv 

b) D, HH 

c) OL, LC, Dw, AAV 

d) ASD (M), SLD, MI 

e) MD involving (a) to (d) above 


सदर पदांची जबाबदारी व कर्तव्ये 


महानगरपालिकेच्या र ब इतर 
संबंधित कामे करणे. सामाजिकदृष्ट्या ब आर्थिकदृष्ट्या 
नागरिकांचे बळकटीकरण करणे, समाज विकासाच्या 
विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे. 
महानगरपालिकेच्या कार्यनियमावलीनुसार कामे करणे. 


सांख्यिको माहिती गोळा करणे तसेच माहितीच्या आधारे 
सुयोग्य वर्गीकरण मांडणी ब सादरीकरण करणे. 
महानगरपालिकेच्या कार्यनियमाबलीनुसार कामे करणे. 


महानगरपालिकेच्या 
संबंधित कामे करणे. 
कार्यनियमावलीनुसार कामे करणे. 


व इतर 
महानगरपालिकेच्या 


महानगरपालिकेच्या व इतर 
संबंधित कामे, महानगरपालिका क्षेत्रातील साथीच्या रोग 
निवारणाबाबतच्या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे, 
साथरोग व इतर तत्सम रोगांच्या निवारण करण्याबाबत 
नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे, महानगरपालिका 
क्षेत्राच्या स्वच्छतेची तपासणी करणे. महानगरपालिकेच्या 
कार्यनियमावलीनुसार कामे करणे. 

महानगरपालिकेच्या र 
संबंधत कामे करणे. 
कार्यनियमावलीनुसार कामे करणे. 


व इतर 
महानगरपालिकेच्या 


सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात य 


उमेदवार योग्य सॉफ्टवेअर 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


उमेदवार योग्य 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


उमेदवार योग्य 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


उमेदवार योग्य 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


उमेदवार योग्य 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED:S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending, L=Lifting, KC=Kneeling & Crouching, JU=Jumping, CRL= Crawling, 
CL=Climbing, PP= Pulling & Pushing, MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication 


CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One 
Leg, BLOA=Both leg & one arm, BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, MDy=Muscular Dystrophy, ASD= Autism 
Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities 


शारीरिक पात्रता 
(३) 


S, SE, BN. L,C, महानगरपालिकेच्या ; व इतर | उमेदवार योग्य ती सॉफ्टवेअर 
ee a 2५७. ळक. 61 pw. संबंधित कामे करणे. महानगरपालिकेच्या | साधने आणि उपकरणे यांच्या 
AAV कार्यनियमाबलीनुसार कामे करणे. सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 
d) ASD (M, MoD), SLD, MI 
e) MD involving (a) to (6) above 
आहार तंत्रज्ञ eee joo aoe महानगरपालिकेच्या ; व इतर | उमेदवार योग्य ती सॉफ्टवेअर 
शहा गीन 9०७४१. Ole BL ४. LG PW |संबधित कामे करणे. महानगरपालिकेच्या | साधने आणि उपकरणे यांच्या 
0 SLD, MI कार्यनियमाबलीनुसार कामे करणे. सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 
d) MD involving (a) to (c) above 
S, ST, BN, RW, SE, a) D, HH 5 a इतर 
हि 1111 an संबंधित कामे करणे. महानगरपालिकेच्या | साधने आणि उपकरणे यांच्या 
त) MD involving (a) to (०) कार्यनियमाबलीनुसार कामे करणे. सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


S, BN, SE, RW, MF, | a) D, HH महानगरपालिकेच्या १ वब इतर | उमेदवार योग्य 


पदकी a eet eae संबंधित कामे महानगरपालिकेच्या | साधने आणि उपकरणे यांच्या 


त) MD involving (a) to (c) कार्यनियमाबलीनुसार कामे करणे. सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 
5, 51, ७, BN, MF, | a) D, HH महानगरपालिकेच्या र ब इतर | उमेदवार योग्य तो सॉफ्टवेअर 


सया हि संबंधित कामे करणे. महानगरपालिकेच्या | साधने आणि उपकरणे यांच्या 
0 ID, SLD, MI कार्यनियमाबलीनुसार कामे करणे. सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 
d) MD involving (a) to (९) 

S, ST, W, BN, MF, a) D, HH $ a इतर 

Ree 9७७७५ BLOALLG 0७%. |संबंधित कामे करणे. महानगरपालिकेच्या | साधने आणि उपकरणे यांच्या 
0 ID, SLD, MI कार्यनियमाबलीनुसार कामे करणे. सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 
d) MD involving (a) to (c) 


क्ष-करण अटेन्डंट | S, ST, W, MF, २७, | a) Lv महानगरपालिकेच्या १ व इतर | उमेदवार योग्य 


aka Gt oie aed संबंधित कामे महानगरपालिकेच्या | साधने आणि उपकरणे यांच्या 
d) ASD (M), SLD, MI कार्यनियमाबलीनुसार कामे करणे. सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 
e) MD involving (a) to (त) 
केमिस्ट/मिश्रक/ |S. SENSES |e sous महानगरपालिकेच्या र व इतर | उमेदवार योग्य 
औषध  निर्माता/ | "0 शत = eer संबंधित कामे करणे, औषधे उपलब्ध करून देणे, | साधने आणि उपकरणे यांच्या 
८) SLD, MI 
FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED:S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending, L=Lifting, KC=Kneeling & Crouching, JU=Jumping, CRL= Crawling, 
CL=Climbing, PP= Pulling & Pushing, MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication 


CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One 
Leg, BLOA=Both leg & one arm, BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, MDy=Muscular Dystrophy, ASD= Autism 
Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities 


आरोग्य 
परिचारिका, ऑक्झिलरी 
नर्स मिडबाईफ, स्टाफ 
नर्स/ नर्स मिडबाईफ/ 
अधिसेविका/ सहाय्यक 
अधिसेविका/सिस्टर इन 
चार्ज/नाईट सुपरवायझर 


सेविका/शस्त्रक्रिया 
गृह सहाय्यक/न्हावी/ 
ब्रणोपचारक/धोबी/ 
शवविच्छेदन 
मदतनीस 
प्रोग्रामर/सिस्टम 
मॅनेजर 


वायरमन, प्लंबर 
फिटर, ध्वनी चालक, 
मेकॅनिक 


S, ST, W, MF, RW 
SE, H, C 


S, ST, W, BN, L,KC, 
PP, MF, RW, SE, H 


S, ST, W, BN, RW, 
SE, H, C, MF 


S, ST, BN, MF, RW, 


SE, H 


S, ST, W, BN, RW, 
SE, H, C, MF 


S, ST, W, BN, RW, 
SE, H, C, MF 


a) LV 

b) OL, CP, LC, Dw, AAV 

c) SLD, MI 

d) MD involving (a) to (c) above 


a) LV 

b) D, HH 

c) OL, CP, LC, Dw, AAV 

d) ASD (M), ID, SLD, MI 

e) MD involving (a) to (d) above 


a) B, LV 

b) D, HH 

c) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC 
Dw, AAV 

d) ASD, SLD, MI 

e) MD involving (a) to (6) above 

a) D, HH 

b) OA, OL, LC, Dw, AAV 

c) ASD (M, MoD), MI 

d) MD involving (a) to (c) above 

a) B, LV 

b) D, HH 

c) OA, BA, OL, OAL, CP, LC, 
Dw, AAV 

d) ASD (M, MoD), SLD 

e) MD involving (a) to (6) above 


संबंधित कामे, आरोग्य मोहिमा 
महानगरपालिकेच्या कार्यनियमावलीनुसार कामे करणे. 


ब इतर 
संबंधित कामे करणे, रुग्णालय, प्रयोगशाळा इतर 
संबंधित वास्तृंची स्वच्छता ठेवणे. महानगरपालिकेच्या 
कार्यनियमावलीनुसार कामे करणे. 


महानगरपालिका सेवांचे 
प्रशासन चालविण्यास मदत करणे. महानगरपालिकेच्या 
कार्यनियमावलीनुसार कामे करणे 


महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागाच्या कामांवर नियंत्रण 
ठेवणे, उद्यान विभागातील अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण 
ठेवणे. महानगरपालिकेच्या कार्यनियमाबलीनुसार कामे 


साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


उमेदवार योग्य सॉफ्टवेअर 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


उमेदवार योग्य ती सॉफ्टवेअर 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 
उमेदवार योग्य dt सॉफ्टवेअर 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


a) B, LV महानगरपालिका देखभाल करणे, | उमेदवार योग्य सॉफ्टवेअर 
शिका उद्यान विभागातील उद्यान सहाय्यक, माळी यांबर | साधने आणि उपकरणे यांच्या 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED:S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending, L=Lifting, KC=Kneeling & Crouching, JU=Jumping, CRL= Crawling, 
CL=Climbing, PP= Pulling & Pushing, MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication 


CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One 
Leg, BLOA=Both leg & one arm, BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, MDy=Muscular Dystrophy, ASD= Autism 
Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities 


शारीरिक पात्रता 
(३) 


S, ST, W, BN, RW, 
SE, H, C, MF 


उद्यान सहाय्यक 


महानगरपालिका S, ST, RW, H,C, 
सचिव ME 


महानगरपालिका उप | 5, ST, RW, H,C, 
सचिव ME 


S, ST, W, BN, L, 
KC, PP, MF, SE, 
H,C 


c) OA, BA, OL, OAL, CP, LC, 
Dw, AAV 

d) ASD (M, MoD), SLD, MI 

e) MD involving (a) to (d) above 

a) B, LV 

b) D, HH 

c) OA, BA, OL, OAL, CP, LC, 
Dw, AAV 

d) ASD (M, MoD), SLD, MI 

e) MD involving (a) to (6) above 

a) B, LV 

b) HH 


c) OL, OA, BA, BL, OAL, BLOA, 


BLA, CP, LC, Dw, AAV 
d) SLD 
e) MD involving (a) to (d) above 
a) B, LV 
b) HH 


c) OL, OA, BA, BL, OAL, BLOA, 


BLA, CP, LC, Dw, AAV 
d) SLD 
e) MD involving (a) to (d) above 
a) OL, CP, LC, 
Dw, AAV 
b) SLD 
c) MD involving 
(a) to (b) above 
a) LV 
b) D, HH 
c) OA, OL, BL, 
CP, LC, Dw, 
AAV 
d) ASD (M), 
SLD, MI 
e) MD involving 
(a) to (d) above 


नियंत्रण ठेवणे. 
कार्यनियमावलीनुसार कामे करणे. 


महानगरपालिकेच्या 


महानगरपालिका ६ देखभाल करणे, 
उद्यान विभागातील माळी ब इतर कामगार यांवर 
नियंत्रण ठेवणे. महानगरपालिकेच्या 


कार्यनियमावलीनुसार कामे करणे. 


महानगरपालिका सचिव विभागाचे प्रमुख म्हणून काम 
पाहणे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमामध्ये 
विहित केलेली कर्तव्ये पार पाडणे. 


प्रमुख सहाय्यक म्हणून 
काम पाहणे, महानगरपालिका सचिवांनी नेमून दिलेली 
कामे पाहणे 


महानगरपालिकेच्या सुरक्षा विभागाच्या कामांवर नियंत्रण 
ठेवणे, सुरक्षा विभागातील कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवणे. 
महानगरपालिकेच्या कार्यनियमावलीनुसार कामे करणे. 


महानगरपालिकेच्या मालमत्ता, 
मालकीच्या वास्तु/इमारती यांवर पहारा करणे, 
महानगरपालिकेच्या कार्यनियमावलीनुसार कामे करणे. 


28 2k 2 2 2 2k 


सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात य 


उमेदवार योग्य सॉफ्टवेअर 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्म धरण्यात येईल. 


उमेदवार योग्य सॉफ्टवेअर 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह Wel धरण्यात येईल. 


साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्म धरण्यात येईल. 


उमेदवार योग्य 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


उमेदवार योग्य 
साधने आणि उपकरणे यांच्या 
सहाय्यासह ग्राह्य धरण्यात येईल. 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED:S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending, L=Lifting, KC=Kneeling & Crouching, JU=Jumping, CRL= Crawling, 
CL=Climbing, PP= Pulling & Pushing, MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication 


CATEGORY ABBREVIATIONS USED: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH= Hard of Hearing, O0A=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One 
Leg, BLOA=Both leg & one arm, BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, MDy=Muscular Dystrophy, ASD= Autism 
Spectrum Disorder (M= Mild, MoD= Moderate), ID= Intellectual Disability, SLD= Specific Learning Disability, MI= Mental Illness, MD=Multiple Disabilities 


